लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक-२०२४ 
करिता लोकसभा मतदारसंघातील 
मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान 
करण्यासाठी सुट्टी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६७/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०२४ 


dat: १. मूख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.जीईएन-२०२४/प्र.क्र.३४६/२४/३३, 
दि.२३ मार्च, २०२४. 
२. भारत निवडणूक आयोगाचे यांचे क्र.₹01/2९/२३/२०२४, दि.१६ मार्च, २०२४ रोजीचे प्रसिध्द्वीपत्रक. 
३. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४६४/ &0/२०२४/०७, दि.२१ मार्च, २०२४. 


शासन परिपत्रक :- 

आपल्या देज्ञाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी 

प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या 
परिच्छेद १३५(बी) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा 
यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र 
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, काही संस्था/आस्थापना इ. त्यांच्या कामगारांना भरपगारी 
सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित रहावे 
लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 
२. भारत निवडणूक आयोगाने दि.१६ मार्च, २०२४ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक-२०२४ चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचे मतदान राज्यात परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे दि.१९ एप्रिल, २०२४, दि.२६ एप्रिल, २०२४, दि.०७ मे, २०२४, दि.१३ मे, २०२४ व दि.२० मे, २०२४ 
अशा पाच टप्प्यात होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यामध्ये परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्य रीतीने बजावता यावा यासाठी 
खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

|) राज्यात तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेळगतच्या भागातील निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार 
असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले 
तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा SEH बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

॥) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने 
इत्यादींना लागू राहिल (उदा. खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी 
हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व 
तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, Reset इ.) 

॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शकय नसेल 
तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची 
सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व 
परवानगी घेणे आवश्‍यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची 
सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६७/कामगार-९ 


IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, 


दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी / व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 
खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता 
येणे शाक्य न झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल. 


8. 


सदर परिपत्रक भारत निवडणूक आयोगाचे यांचे .ECI/PN/ 23/2028, दि. १६ मार्च, २०२४ रोजीचे 


प्रसिध्द्वीपत्रक आणि भारत निवडणूक आयोग यांचे क्र.४६४/_&0/२०२४/०७, दि. २१ मार्च, २०२४ रोजीच्या 
पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०५१४३४२२९२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
SWA Pp N | L DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=33895 18a88af500ef17fd52858804c56d5b0db93ce68 
YAS H WA N ग RAO 96387648496 14f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=824DB7B32ED13AAC7B6F1F11E717770B52D67 

84F2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL 
KA PA D N | S YASHWANTRAO KAPADNIS 

Date: 2024.04.05 14:46:44 +05'30' 

(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत-परिशिष्ट-१ व २. 
प्रत - उपरोक्‍त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्ठानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


१, 
२. 
Ry 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना 


सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 


विनंतीसह अग्रेषित) 


. आयुक्त, सर्व जिल्हे, महाराष्ट्र राज्य. 


७. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


९ 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 


विनंतीसह अग्रेषित. 
कामगार विभागातील सर्व कार्यासने. 


१०. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती कामगार-९. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६७/कामगार-९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६७/कामगार-९, दि.०५ एप्रिल, २०२४ सोबतचे 


'परिशिष्ट-९ 


| मतदानाचे टप्पे । 


मतदानाचा दिनांव 


कसभा मतदार संघाचे नाव 


पहिला टप्पा 


१९ एप्रिल,२०२४ 


९- रामटेक, १०-नागपूर, ११-भंडारा-गोंदिया, १२-गडचिरोली- 
चिमूर, १३-चंद्रपूर 


दुसरा टप्पा 


२६ एप्रिल, २०२४ 


५-बुलढाणा, ६-अकोला, ७-अमरावती, ८-वर्धा, १४- 
यवतमाळ-बाशिम, १५-हिंगोली, १६-नांदेड, १७-परभणी 


तिसरा टप्पा 


७ मे, २०२४ 


३२-रायगड, ३५-बारामती, ४०-उस्मानाबाद, ४१-लातूर, ४२- 
सोलापूर, ४३-माढा, ४४-सांगली, ४५-सातारा, ४६-रत्नागिरी- 
सिंधुदूर्ग, ४७-कोल्हापूर, ४८-हातकणंगले 


था टप्पा 


१३मे, २०२४ 


१-नंदुरबार, ३-जळगाव, ४-रावेर, १८-जालना, १९-औरंगाबाद, 
३३-मावळ, ३४-पूणे, ३६-शिरूर, ३७-अहमदनगर, ३८-शिर्डी, 
३९-बीड 


पाचवा टप्पा 


२० मे, २०२४ 


२-धुळे, २०-दिंडोरी, २१-नाशिक, २२-पालघर, २३-भिवंडी, २४- 
कल्याण, २५-ठाणे, २६-मुंबई उत्तर, २७-मुंबई उत्तर-पश्‍चिम, 
२८-मुंबई उत्तर पूर्व, २९-मुंबई उत्तर मध्य, ३०-मुंबई दक्षिण मध्य, 
३१-मुंबई दक्षिण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६७/कामगार-९ 


परिशिष्ट-२ 
पीमालगतच्य कसभा मतदारसंघ महाराष्ट्र य मतदानांचा दिनांक 
राज्याचे नाव संबंधित जिल्हे 
गुजरात २१-छोटा उदयपुर, २२-भरुच, | नाशिक, पालघर, धुळे, | दिनांक ०७ मे, २०२४ तिसरा 
२३-बारडोली, २६-बलसाड  । नंदुरबार, टप्पा 
मध्यप्रदेश १५-बालाघाट, १६-छिंदवाडा | भंडारा, गोंदिया, नागपूर दिनांक १९ एप्रिल, २०२४- 
पहिला टप्पा 
२९-बे मरावती, बुलढाणा दिनांक २६ एप्रिल, २०२४- 
दुसरा टप्पा 
२४-रतलाम, २७-खारगोर, | बुलढाणा, जळगाव, धुळे, | दिनांक १३ मे, २०२४- चौथ 
२८-खंडवा नंदुरबार, अमरावती ट्प्पा 
aaa ६-राजनंदगाव, ११-कांकेर , गोंदिया दिनांक २६ एप्रिल, २०२४- 
दुसरा टप्पा 
१०-बस्तर a 1 दिनांक १९ एप्रिल, २०२४- 
पहिला टप्पा 
तेलंगणा ४-अदिलाबाद, २-पेडापल्ली, ; चंद्रपूर, | दिनांक १३ मे, २०२४- Ae 
४-निजामाबाद, ५-जहिराबाद । यवतमाळ, नांदेड, लातू टप्पा 
षी १२-उत्तर कानडा, २-बेळगाव, | लातूर, उस्मानाबाद, | दिनांक ०७ मे, २०२४- तिसरा 
१-चिकोली, ४-बिजापूर, ५- | सोलापूर, सांगली कोल्हापूर | टप्पा 
गुलबर्गा, ७-बिदर 
गोवा १-उत्तर गोवा = | दिनांक ०७ मे, २०२४- तिसरा 
ट्प्पा 


ois 3s 2s os 2 2s 2 2 येर 2 2 2 2 यश ok ok ok ok ok 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


